महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा लेखा अधिकारी 
संवर्गातील अधिका-यांना सहायक संचालक 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 


शासन आदेश क्रमांक :-संलेको २०२०/प्र.क्र.१६४/कोषा प्रशा-२ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन आदेठा 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७.११.२०२१. 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, लेखा अधिकारी संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद 


अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (कनिष्ठ) सहायक संचालक संवर्गात 


(एस-२०) रु.५६,१००-१,७७,५०० या वेतनबॅण्डमध्ये पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या 


दिनांकापासून खाळील अटींच्या अधिन राहून तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, 


पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसूल वाटप अधिनियम दिनांक १४.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार 


स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या महसूल विभाग वाटपानुसार स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या 


पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप करण्यात | तात्पुरत्या पदोन्नतीची पदस्थापना 
आलेला 
महसूल विभाग 
शिडे २ ३ ४ 
(| श्री.देवराम राधू होळके पुणे लेखापाल, नगरपरीषद बारामती, पुणे. 


2 श्री.महेश विजय पवार 


कोकण-२ 


सहायक संचालक (लेखा), सह 
संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, मुंबई. 
(सदर कार्यालयातील लेखा अधिकाऱ्यांचे 
पद सहायक संचालक (लेखा) पदामध्ये 
तात्पूरते उन्नत करुन) 


3. श्री.चंद्ररोखर रामचंद्र आंबोळे 


नागपूर 


कोषागार अधिकारी, कोषागार 
कार्यालय, गोंदिया. 


४ | श्री.राजेडा अरविद नाकिल 


अमरावती 


कोषागार अधिकारी, कोषागार 
कार्यालय, यवतमाळ 


4 श्री.विजय बाबुराव वाकचौरे 


कोकण-२ 


सहायक संचालक, स्थानिक निधी लेखा 
परीक्षा संचालनालय, नवी मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको २०२०/प्र.क्र.१६४/कोषा प्रशा-२ 


& श्रीम.अर्चना सुखदेव सोळंकी नागपूर । कोषागार अधिकारी, कोषागार 
कार्यालय, वर्धा. 

७ | श्रीम.संगिता ओमप्रकाश श्रीवास्तवत  कोकण-२ । सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८ | st. दिपक नामदेवराव भिलपवार अमरावती । सहायक संचालक (प्रशासन), 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा 
परीक्षा, अमरावती विभाग अमरावती. 

९ श्री. गजानन भानुदास हिरुळकर नागपूर । सहायक संचालक (प्रशिक्षण) 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, 
नागपूर. 

ग o | श्री.प्रदिप काशिनाथ चौधरी कोकण-२ | लेखा परीक्षक, नगर परीषद अंबरनाथ, 
ठाणे. 

| १ | श्रीम.अनिता बाळकृष्ण देशपांडे कोकण-२ । सहायक संचालक (वित्त व लेखा) उद्योग 
संचालनालय, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई. 

१२ | श्री.शरद वामन निकुम नाशिक । कोषागार अधिकारी, कोषागार 
कार्यालय, जळगांव. 

१३ | श्री.सुधाकर रामचंद्र जाधव कोकण-२ | सहायक आयुक्‍त (लेखा) नगर परिषद 
प्रशासन शाखा, विभागीय आयुक्त, 
कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 

१४ | श्री.गिरीश महादेव अभंगकर कोकण-२ | सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 
अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, 
मुंबई. 

१५ | श्रीम.विद्या सदाशिव शेळके कोकण-२ । सहायक संचालक (लेखा), कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता 
आयुक्तालय, नवी मुंबई. 

१६ । श्रीम.तनुजा प्रविण राणे कोकण-२ | सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७ । श्रीम.मृणालिनी अनिल घार्गे - कोकण-२ | सहायक संचालक (प्रशासन), लेखा व 

पाटील कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

१८ | श्री. अनिल रा. सोनावणे कोकण-२ | सहायक संचालक, वित्तीय सल्लागार व 
उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग, मुंबई. 

a3 श्रीम.विशाखा भगवान घाडगे- कोकण-२ । सहायक अधिदान व लेखा अधिकारी, 

पाटील अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संलेको २०२०/प्र.क्र.१६४/कोषा प्रशा-२ 


२० | श्रीम.राजेश्वरी निखिल देडापांडे. अमरावती । सहायक संचालक (प्रशिक्षण), 
सहसंचालक लेखा व कोषागारे, 
अमरावती. 

29 श्री. प्रविण विठ्ठलराव गवळी. औरंगाबाद =| लेखापाल, नगरपरिषद बीड. 

२२ | श्रीम.वसुंधरा मुकुंद सोबले. नाशिक । लेखापरीक्षक, नगरपरीषद भुसावळ, 
जि.जळगांव 

२३ | saul संजय हेजीब. नागपूर । सहायक संचालक, स्थानिक निधी लेखा 
उपविभाग-३ औरंगाबाद विभाग (नागपूर 
व चंद्रपूर म. न. पा. लेखापरीक्षण) 

28 श्री.राजेंद्र पंढरीनाथ शिंदे. पुणे सहायक संचालक (लेख), विद्या 
प्राधिकरण, पुणे. 

२५ | श्रीम.वनिता कौतीक बावीस्कर औरंगाबाद | सहायक संचालक, स्थानिक निधी लेखा 
परीक्षा (मनपालेप) उपविभाग-३ 
औरंगाबाद. 

२६  श्रीम.सुनंदा निलकंठ ठवळे. औरंगाबाद | सहायक संचालक, सहसंचालक, लेखा 
व कोषागारे, औरंगाबाद. 

२७ | श्रीम.रत्नमाला दीपक पाटील अमरावती | अंतर्गत लेखा परीक्षण अधिकारी, 
महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण, अमरावती. 

२८ | श्री. सुरेश केशवराव आराख अमरावती । लेखा परीक्षक, नगर परीषद यवतमाळ. 

२. (आमा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 


च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या 


कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 


सेवाज्येष्ठतेनुसार ज्येष्ठते नुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 


निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ अन्वये दिलेल्या सुचनांनूसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 


दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान 


देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन उपरोक्त विवरणपत्रातील 


अधिकाऱ्यांना AGRA स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


(ब) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह 


पदोन्नतीसाठीची रिक्‍त पदे सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.२०२१ व दिनांक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश HAH: संळेको २०२०/प्र.क्र.१६४/कोषा प्रशा-२ 


२३.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या अधिन राहून तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 


(क) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 


परिणामी निवडसूचीतीलळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क 


राहणार नाही. 


(ड) सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्यामुळे सदर 


पदोन्नती/निवडसुची लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 


३. वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेझ्ाच्या दिनांकापासून 


तीस दिवसांच्या आत त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र या 


विभागाकडे पाठवावे. विहित कालावधीत Myatt न स्विकारल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द 


करण्यात येतील. 


४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 


प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११७१७५१५९३३०५ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by TANAJ| RAGHUNATH PAWAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


IN: 
TANAJI RAGHUNATH “ti 
2.5.4.20=9fb5ee9e082c5be972b25 1ab6848d0c9 1 86e8961 bdfcbf98612 


pseudonym=6AEFE1 149F309520C37075C4408EE4CDAFCSBA11 
PAWAR rialNumber=94ED5C5700A6EEOBEA 70FD8SBD77F8CC88E76B4D59B8 

8D74C71EF53EC941A59D, cn=TANAJI RAGHUNATH PAWAR 

Date: 2021.11.17 18:01:22 +05'30' 


(ता. र. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर* 
२) अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


3) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
४) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई * 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


IIR आदेश HAH: संलेको २०२०/प्र.क्र.१६४/कोषा प्रशा-२ 


५) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी * 
७) संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख.* 
) 
) 


८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख*. 
९) अप्पर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) कक्ष अधिकारी, कोषा.प्रशा.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) निवड नस्ती कोषा.प्रशा.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(संचालक, HBT व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


